गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/डिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३८७ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक :२६/०९/२०२२ 


वाचा :- 


) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 

) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 

) वित्त विभाग शा.परि.क्र.अर्थसं-२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ एप्रिळ २०२२. 

४ शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अ्थी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.२७.४.२०२२ 
) 
) 


शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अथी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ दि.२६.५.२०२२ 
शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अथी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 
दि.१०.०६.२०२२ 

७ शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४ (अथी/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 

दि.११.०८.२०२२ 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयानुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या 
दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आळेली आहे. सदर योजनेसाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रू.२२०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. यापुर्वी वित्त 
विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी रु.६१.६० कोटी अधिनस्त कार्यालयांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. तसेच पुन्हा माहे ऑगस्ट २०२२ साठी वित्त विभागाने ७ टक्के निधी रु.१५.४० कोटी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. तरी सदरची रक्‍कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) या कार्यालयांना वितरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक, शिधावाटप यांना सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने माहे ऑगस्ट २०२२ करीता रक्‍कम रू.१५,४०,००,०००/- मुक्‍त 
केलेले आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हयांना वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येतआहे. 

१. वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून “सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रु.१५,४०,००,०००/-(अक्षरी 
रक्‍कम रुपये पंधरा कोटी चाळीस लाख फक्त) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक शिधावाटप यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


२. हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. ही रक्‍कम दुसऱया कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा 
वळती करता येणार नाही. 

३. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात 
यावेत तसेच याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर 
त्या महिन्यातील देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना 
संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत महाळेखापाल कार्यालयास व शासनास 
सादर करावे. 

४. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता 
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
यांचे कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप 
क्षेत्रासाठी अधिदान व Sar अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत 
करण्याकरीता नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ 
कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

५. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने यापूर्वी निर्देशित केलेल्या 
शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने 
प्रदान करावे. संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर 
संस्थांच्या बँक खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 

६. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाशीर्ष २४०८-अन्न, 
साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत 
नियंत्रण, (०३)(२३) Io रूपये थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३- 
अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधुन भागविण्यात यावा. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र.२०२२०९२६१०४५२४७१०६ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHARUSHILA CHANDRAKANT 


CHARUSHILA Un eR CHARUGHLA CHANDRAKANT TAMEEKA 
CHANDRAKANT MAHARASHTRA, OU = FOOD OIVIL SUPPLIES AND 
TAMBEKAR 000 री 
(चारुशीला तांबेकर) 
सहसचिव 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२२-२३/प्र.क्र.३५५ 


५. 
. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सर्वीयांचे खाजगी सचिव. 

हः 
र 


मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 
१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१५.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१८. 


सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 


१९.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२०.सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.विसउस/शिभोथा/कार्या-४(अर्थ)/२०२२-२३/ प्र.क्र.३८७/ 
दि.२६/०९/२०२२ चे सहपत्र अ 


(रक्‍कम हजारात) 


या आदेशान्वये 
वितरीत 
करावयाचा 


निधी 


र्र a 

ee) Rak 

र ८३०८ 

रप 55३३ 
RR arene  ढ1ढ।।|।| प र 


र्र 
र 
me 
८६2 
र्र 
z 
रर 
sre रामन Ee 
र 
२९३३ र्र 
p08 Zot 


यवतमाळ २२७२२ ६७५ २३३९७ 
वाशिम ११६९५ ७७५२ 


३८॥फ परिमंडळ ठाण ३३२०३ ८३८० 


अ परिमंडळ मुंब् ४३२३६ १४१५ 


कार्यालयाचे नाव 'एकूण वितरीत निधी 


परिमंडळ Ha ११७६० २१६० 


४१|ड परिमंडळ मुंब २९२०१ | 
४२|ग परिमंडळ मुंब २३३२८ ४६०९ 
६१९६००० १५४००० 


CHARUSHILA CHANDRAKANT TAMBEKAR, 


CHARUSHILA DN:CN = CHARUSHILA GhANORACANT TAMBEKAR «Ns 


CHANDRAKANT TAMBEKAR FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION 


2022.09.27 13:14:13 405'30' 


( चारुशोला तांबेकर ) 
सहसचिव 


